सांगली जिल्ह्यातील खानापूर व कडेगांव 
तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग 
रत्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.६०/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-०६ जून, २०२३. 
पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जावक क्रमांक-का-२/रेशा/४२/२४५३/सन २०२२, दि.२५/०४/२०२२. 
प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
सांगली जिल्ह्यातील खानापूर व कडेगांव तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून SUA करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, 
सांगली यांनी सदर रस्ते दर्जोत्नरत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 
सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर 
तसेच जिल्हा परिषद, सांगळी यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, सांगली यांचा ठराव विचारात घेऊन सांगली जिल्ह्यातील खानापूर व कडेगांव तालुक्‍यातील 
खालील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत 
आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी | नंतरचा 
लांबी (कि.मी.) क्रमांक 
१, ग्रामा-३  (हिगण मदनेवस्ती | ग्रामीण मार्ग क्र. | (०/०० ते २/५००) २८.०० प्रमुख जिल्हा 
तुपेवाडी (येतगांव) नेवरी भाळवणी ४६ २.५०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१६३ 
शिरगांव देवराष्ट्रे रस्ता. ग्रामीण मार्ग क्र. | (०/०० ते ५/००) 
२५३ ५.०० कि.मी. 
इतर जिल्हा मार्ग | (०/०० ते १२/८००) 
क्र. ५८ १२.८०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग क्र. | (०/०० ते ४/५००) 
४७ ४.५०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग क्र. | (०/०० ते ३/२००) 
२१ ३.२०० कि.मी. 
एकूण २८.०० 
कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.६०/नियोजन-२ 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील सांगली जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २८.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (३६२६.५५०-- २८.००) 
म्हणजेच ३६५४.५५० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १२.८०० कि.मी. ने 
घट होवून एकूण लांबी (१५५५.८४०-१२.८००) म्हणजेच १५४३.०४० कि.मी. इतकी होईल. तसेच 
ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १५.२०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (६१८०.६८०-१५.२००) 
म्हणजेच ६१६५.४८० कि.मी. इतकी होईल. 


हाशासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतर थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०६०८१५११५५४८१८ असा आहे. हा 
area डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GANPAT SANDIPAN KACHARE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS. 
GANPAT SANDIPAN zien zssacose=tooona st-manarahts, 

2.5.4.20=3021bf955fefd7 1 ffadSdd7c97769147f1 9aca6383a 1 2fed6cff4849 

d78e224a, 

pseudonym=44879507A55BADCE1C62B2D52FC25354CE085DFF, 
KAC H A R EF serialNumber=B5B30AEBA818C77E43E7B8BA4BCAQE9FOD 137FEABOBBC 


B16CACF2D44087E8A76, cn=GANPAT SANDIPAN KACHARE 
Date: 2023.06.08 15:12:53 4-05'30' 


(ग.सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, कोल्हापूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

प्रत - 

१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 

२) जिल्हाधिकारी, सांगली. 

३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली. 

४) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (पश्चिम) विभाग, सांगली. 

) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

) रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 

) निवडनस्ती. 


mm 


¢ 


पृष्ठ २ पैकी 2 


